RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


Anta 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 
वर्ष-५, अंक - १२ ] गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५, २०१६ / ज्येष्ठ १९ - २५, शके १९३८ 


१० - २५ शके १९३८ 


पृष्ठ १ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
संदर्भ : ( १) मुख्याधिकारी, नगरपरिषद पंढरपूर यांचेकडील पत्र जा . क्र . पनपं / लेखा/ ३९५० / १५, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५. 

( २) इकडील कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक कावि -४१२/१६, दिनांक २८ मार्च २०१६. 

क्रमांक २०१५/ नपा/ आस्था-१/ कावि - ५११/ २०१६ . -- उपरोक्त संदर्भाकित विषयान्वये पंढरपूर नगरपरिषदांच्या १० उमेदवारांनी पोट-निवडणुकीमध्ये 
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत खर्चाचा हिशोब सादर केला नसल्यामुळे मुख्याधिकारी, नगरपरिषद पंढरपूर यांच्या 
अहवालानुसार इकडील कार्यालयाकडे कळविल्याप्रमाणे सदर प्रकरणांची सुनावणी होऊन खालील १० सदस्यांना महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम १६ चे पोट- कलम (१ - ड) चा भंग केल्याने त्यांना या कार्यालयाकडील 
निकालाच्या दिनांकापासून पुढील तीन वर्षांकरिता अनर्ह असल्याचे घोषित करणेत आले आहे. त्यानुसार खालील १० उमेदवारांचे आदेश 
खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . उमेदवाराचे नाव 

अनर्ह घोषित केलेबाबतचे आदेश क्रमांक व दिनांक 


० 


- 


४ 


० 


कांबळे महादेव जगन्नाथ, रा . पंढरपूर 
भागानगरे नारायण यादव , रा . पंढरपूर 
मणेरी इब्राहिम सत्तार , रा . पंढरपूर 
वाडेकर राजेंद्र यलाप्पा , रा. पंढरपूर 
वाघमारे नौकला पुंडलिक , रा. पंढरपूर 
ननवरे संजिवकुमार आत्माराम, रा. पंढरपूर 
अंकुशराव गणेश मधूकर, रा . पंढरपूर 
लोंढे प्रशांत प्रभाकर, रा . पंढरपूर 
कांबळे रमेश किसन, रा. पंढरपूर 
बागवान जूबेर लतीफ , रा. पंढरपूर 


आदेश क्रमांक नवि / १/ कावि / ४०२/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि / १/ कावि / ४०६/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि / १/ कावि / ३९७/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि/ १/ कावि / ४०१/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि /१/ कावि/ ३९८/ २०१६ , दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि /१/ कावि / ४०३/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि / १/ कावि / ४०४/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि /१/ कावि/ ३९६/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि /१/ कावि / ३९९/ २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
आदेश क्रमांक नवि/ १/ कावि / ४०० / २०१६, दिनांक २३ मार्च २०१६ 


० 


० 


रणजीत कुमार , 

भा .प्र. से ., 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 


सोलापूर , १७ मे २०१६ . 


एच -२०१ , भाग एक - अ (पु. वि . पु.) - १२- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRINARESH MAHADEORAO GOTE . 


PAMIS HEDBERG SERI ANAPERA MALAPELIGRAOPRETE , 


